केंद्र शासनाच्या State Reform Action Plan 
2020 6©and_ District Level Business 
Reforms Action Plan २०२० अंतर्गत पोलीस 
आयुक्‍त व जिल्हादंडाधिकारी यांच्यामार्फत 
देण्यात येणारे परवाने व त्याचे नुतनीकरण 
याकरीता महाआयटीच्या सहाय्याने ऑनलाईन 
पोर्टल तयार करण्यासाठी समिती गठीत 
करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०९२०/प्र.क्र.१०१/विशा-५ 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - १० फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ- १. अपर पोलीस महासंचालक (निव स), महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.पोमसं /४४ /धोरण 
/State Reform Action Plan/04/2020/924, दिनांक ३१/१२/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनामार्फत Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry 
of Commerce & Industry, Government of India has released State Reform Action Plan 
2020 and district level Business Reforms Action Plan 2020 अंतर्गत विभागाशी संबंधित 
व्यवसाय सुलभीकरण (Ease of Doing Business) धोरणांतर्गत १० सेवा/सुधारणा संदर्भात ऑन- 
लाईन पोर्टल तयार करुन त्याची माहिती उद्योग संचालनालयाच्या मदतीने केंद्र शासनाच्या माहिती 
प्रणालीवर अपलोड करावयाची आहे. महाराष्ट्र पोलिस दलामार्फत आयुक्तालय क्षेत्राकरिता व 
जिल्हाधिकारी क्षेत्राकरिता निरनिराळे कायदे व नियम या अन्वये देण्यात येणारे परवाने / ना-हरकत 
प्रमाणपत्र / नुतनीकरण यासाठीच्या कार्यपध्दतीचे Online Portal महाआयटी कॉर्पोरेशन यांनी 
विकसित केले आहे. सदर पोर्टल विकसित करण्याकरिता रुपये ५०,७५,१८१/- इतक्या रकमेच्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. महाआयटी कॉर्पोरेशन, मुंबई यांनी विकसित केलेल्या 
पोर्टलसाठी त्यांना पारित करावयाच्या देयकांसदर्भात 008 अंतर्गत विविध १० सेवा / सुधारणांच्या 
कामकाजाचे मुल्यमापन करुन कामाच्या पूर्ततेबाबत User Acceptance Testing प्रमाणपत्र 
देण्याकरिता समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२०/प्र.क्र.१०१/विशा-५ 


शासन निर्णय:- 


महाआयटी कॉर्पोरेशनकडून Online Portal विकसनशिलतेच्या विविध टप्प्यादरम्यान 
आयोजित आढावा बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना कामकाजाचे ज्ञान असल्याने त्यांचा समितीमध्ये 
समावेश असणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने पोलिस विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधींचा 
समोवड करुन खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


शि श्री.सुहास वारके, विशोष पोलिस महानिरीक्षक (का.व.सु.) पोलिस महासंचाळक | अध्यक्ष 
कार्यालय, मुंबई 
Q श्री.वेतन्य एस, पोलिस उप आयुक्त (अभियान) तथा नोडल अधिकारी, पोलिस | सदस्य 
आयुक्तालय, बृहन्मुंबई 


3 श्री.विक्रम देशमाने, पोलिस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण सदस्य 

जिल्हाधिकारी, ठाणे किवा त्यांनी नियुक्‍त केलेला प्रतिनिधी सदस्य 

५ | जिल्हाधिकारी, रायगड किंवा त्यांनी नियुक्‍त केलेला प्रतिनिधी सदस्य 
समितीची कार्यकक्षा :- 


महाआयटी कॉर्पोरेशन प्रा.लि, मुंबई यांना पारित करावयाच्या देयकांसदर्भात User 
Acceptance Testing प्रमाणपत्र आवश्‍यक असल्याने, सदर समितीने महाआयटी कॉर्पोरेशन 
यांचेमार्फत ९008 अंतर्गत विकसित केलेल्या पोर्टलद्वारे उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या विविध १० सेवा / 
सुधारणांच्या कामकाजाचे मुल्यमापन करुन कामाच्या पूर्ततेबाबत येणाऱ्या अडीअडचणी 
सोडविण्यासाठी / दूर करण्यासाठी आवश्‍यकतेनुसार महाआयटी कॉर्पोरेशन प्रा.लि., मुंबई यांच्या 
प्रतिनिधींशी समन्वय साधून सदर समिती कार्य करेल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०२१०१४५२४१०२२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसार व नांवाने, 
Ramesh Murarirao 
Manale 


(रमेश मनाळे) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत- अग्रेषित 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२०/प्र.क्र.१०१/विशा-५ 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.राज्यमंत्री गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.राज्यमंत्री गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

७. सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

८. सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाआयटी कॉर्पोरेशन महामंडळ लिमिटेड, अपीजे हाऊस, ३ रा 
मजला, के.सी.कॉलेज जवळ, मुंबई 

११.संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई 

१२.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१३.सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.प्रधान महाळेखापाल -१/२, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

१५.प्रधान महाळेखापाल-१/२, (SA व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

१६.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१७.सर्व जिल्हाधिकारी 

१८. सर्व पोळीस आयुक्‍त 

१९.श्री.रामकुमार, सहायक पोळीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) तथा नोडल अधिकारी, 
पोलीस महासंचाल कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२०.श्री.एस.चैतन्य, पोळीस उपआयुक्त (अभियान) तथा नोडळ अधिकारी, पोलीस आयुक्तालय, 
बृहन्मुंबई 

२१.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२३.विशा-५ कार्यासन (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


